मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल fear 
क्र.३१२३/२०२० मध्ये दि. ५ मे, २०२१ रोजी 
दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार भरती प्रक्रिया 
राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ५ जुले, २०२१. 


वाचा : १) महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक 
संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे 
किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक 
३० नोव्हेंबर, २०१८ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि.४ जुले, २०१९. 
३) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशान क्र.३१२३/२०२० मध्ये दि.५ मे, २०२१ 
रोजी दिलेला निर्णय. 
४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पत्र क्र. एमआयएस-०६१५/सीआर-१३/२०२१/तीन, 
दि.१० जून, २०२१. 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक 


संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा 


पदांचे) आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम २०१९ (सन २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.७ दि.३ 


जुले, २०१९ नुसार राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण 


नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) इतक्या जागा हया मराठा समाजासह सामाजिक आणि शैौक्षणिकदृष्टया 


मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.४.७.२०१९ 


च्या निर्णयान्वये एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह सरळसेवा भरतीकरीता सुधारित बिंदू 


नामावली विहित करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२७ जून, २०१९ रोजी जनहित याचिका क्र.१७५/२०१८ व इतर 


संळग्न याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 


सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५ मे, २०२१ रोजी अंतिम निर्णय 


देऊन संदर्भ क्र.१ येथील आरक्षण अधिनियम, २०१८ अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले 


आहे. ईएसबीसी आरक्षण अधिनियम, २०१४ पासून लागू करण्यात आल्यानंतर मा.उच्च न्यायालयाने 


सदर अधिनियमास स्थगिती दिल्याने भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. तसेच, एसईबीसी कायदा, 


२०१८ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९.९.२०२० रोजी कायदयास 


स्थगिती दिली. त्यामुळे सुद्धा भरती प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. या कारणामुळे सदर प्रवर्गातील अनेक 


उमेदवारांनी शासन सेवेकरीता असलेली वयोमर्यादा ओलांडली असण्याची शक्यता आहे. तसेच, 


कोविड-१९ मुळे रोजगाराअभावी अनेक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे, ही बाब 


विचारात घेता सदर उमेदवार मा.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रियेतून वंचित 


होऊ नये म्हणून शासन वयोमर्यादा व फी बाबत त्याचप्रमाणे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयानुसार 


एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षणासह सुरु करण्यात आलेली परंतु अपूर्ण असलेली/ स्थगित असलेली भरती 


प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


त्यानुसार खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय : 


सामाजिक व शौक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 


सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० प्रकरणी दि.५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार एसईबीसी 


उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा व असे करताना एसईबीसीच्या ज्या 


उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल 


त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेल्या वयोमर्यादा व परीक्षा 


शुल्काची सवळत कायम ठेवण्यात यावी. तसेच, विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया 


खालीलप्रमाणे राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


भरती प्रक्रिया स्थगित असलेला टप्पा 


भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबतची कार्यवाही 


स्पर्धा परीक्षेमध्ये पद भरतीकरीता, 


सामाजिक व शौक्षणिकदष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


असलेली पदे अराखीव पदामध्ये रुपांतरीत 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे पूर्व व 


करून मुख्य परीक्षेचा निकाल सुधारीत करून 


मुख्य परीक्षेचा निकाळ जाहीर होऊन 


केवळ नव्याने पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांच्या 


मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 


मुलाखती घ्याव्यात. सुधारीत निकालानुसार 


तथापि, अंतिम निकाल जाहीर करण्यात 


आलेला नाही. 


अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना निकाल 


प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे. तत्पूर्वी एसईबीसी 


वर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडून 


विकल्प घेऊन, त्यांच्या विकल्पानुसार 
ईडब्ल्यूरस अथवा अराखीव प्रवर्गातून 


नियुक्‍तीकरीता शिफारस करावी. 


स्पर्धा परीक्षेमध्ये पद भरतीकरीता, 
सामाजिक व शौक्षणिकदष्ट्या मागास 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे पूर्व व 


मुख्य परीक्षेचा निकाळ जाहीर झाला 


आहे. तथापि, मुलाखती प्रलंबित आहेत. 


अडा प्रकरणी वरीलप्रमाणे १ प्रमाणे कार्यवाही 


करावी. त्यानुसार मुख्य परीक्षेचा निकाल 


सुधारीत करुन मुलाखती घ्याव्यात. 


सरळसेवा भरतीकरीता सामाजिक व 


शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


आरक्षणाच्या आधारे चाळणी परीक्षेचा 


करून व एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या 


निकाल जाहीर झाला आहे. परंतु 


मुलाखती प्रलंबित आहेत 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 


चाळणी परीक्षेचा निकाल सुधारीत करावा व 


त्यानंतर मुलाखती घ्याव्यात. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


४ स्पर्धा परीक्षेमध्ये पद भरतीकरीता, 


सामाजिक व शौक्षणिकदष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


असलेली पदे अराखीव पदामध्ये रुपांतरीत 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे पूर्व व 


करून व एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या 


मुख्य परीक्षेचा निकाळ जाहीर झाला 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आहेत 


आहे. तथापि, शारीरिक चाचणी प्रलंबित 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 
मुख्य परीक्षेचा निकाळ सुधारीत करावा व 
सुधारीत निकालानुसार शारीरिक चाचणी 


घ्यावी. 


५ स्पर्धा परीक्षेमध्ये पद भरतीकरीता, 


सामाजिक व शौक्षणिकदष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे पूर्व 


करुन व एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या 


तथापि, मुख्य परीक्षा प्रलंबित आहे 


परीक्षेचा निकाळ जाहीर झाला आहे. 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 


व पुर्व परीक्षेचा निकाळ सुधारित करून मुख्य 
परीक्षेचे आयोजन करावे. 


ि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


प्रवर्गाकरीता आरक्षित पदांच्या आधारे 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


आयोजित काही स्पर्धा परीक्षेद्वारे पूर्व 


करुन व एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या 


झालेला नाही. 


परीक्षा आयोजित झालेल्या आहेत. 


तथापि पूर्व परीक्षेच्या निकाल जाहीर 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 


पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहिर करावा. 


9 सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे स्पर्धा 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


परीक्षेद्वारे पदभरतीकरीता 


प्रसिद्ध 


करुन व एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


करण्यात आलेल्या जाहिरातीस 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


अनुसरून अद्याप पूर्व परीक्षेचे आयोजन 
झालेले नाही. 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 
पूर्व परीक्षेचे आयोजन करावे. 


सामाजिक व शौक्षणिकदष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे सरळसेवा 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


भरतीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 


जाहिरातीस अनुसरून चाळणी परीक्षा 


घेण्यात आळी आहे तथापि, चाळणी 


परीक्षेचा निकाल प्रलंबित आहे. 


करुन व एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 


चाळणी परीक्षेचा निकाल जाहिर करावा. 


सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 


अशा प्रकरणी एसईंबीसी वर्गाकरीता राखीव 


प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या आधारे सरळसेवा 


असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत 


भरतीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 


जाहिरातीस अनुसरून चाळणी परीक्षा 
घेण्याचे नियोजित आहे. 


करुन व एसईबीसी वर्गातून अर्ज केलेल्या 


उमेदवारांकडून अराखीव अथवा 


आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा विकल्प घेऊन 


चाळणी परीक्षेचे आयोजन करावे 


| Oo 


सामाजिक व शौक्षणिकदृष्ट्या मागास 
प्रवर्गाकरीता पदे आरक्षित असलेल्या 
प्रकरणी शासनाच्या संबंधित 
विभागाकडून मागणी प्राप्त झाली 


असल्यास. 


अशा प्रकरणी जाहिरात fest नसल्यास 


सुधारीत मागणीपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. 


2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्यातील इतर सर्व निवड मंडळांनी वरील सुचनांनुसार 


अपूर्ण असलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


३. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना व 


आस्थापनांना या शासन निर्णयाची प्रत त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना द्याव्यात. 


8. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२१०७०५१५४८३४०७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने, 
Rasik Ambadas On onovemet Oars ou 


tration Department, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1874fda4e9cb60284f 


Khadse क pee eer mamas 
(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 

१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

११) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी 

93) ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१४) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


SG © 


(३ 


vo 


१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

१६) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

१७) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१८)सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब 


१९) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

२०) सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२१)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

22) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 

23) सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

२४)सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

२५) संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२७ संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२८)संचालक, सेवायोजन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


28) HET, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

३० महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

३१अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

32) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३३) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
38) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

34) Ud मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 

३६) निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


